fe एशियन फिल्म फाऊंडेशन, मुंबई या संस्थेमार्फत 
१७ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाच्या 
आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आंचिम-२०१८/प्र.क्र.१०५/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आंचिम-२०११/प्र.क्र.१५८/सां.का.१, 
दि.१८.१०.२०१२. 
२) संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं./६३४३, दि.१७.११.२०१८. 


शासन निर्णय : 

दि एशियन फिल्म फाऊंडेशन, मुंबई या संस्थेमार्फत आशियाई चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात 
येते. या संस्थेने दि.१४.१२.२०१८ ते दि.२०.१२.२०१८ या कालावधीत आयोजित केलेल्या १७ व्या थर्ड आशियाई 
चित्रपट महोत्सवासाठी अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव सादर Hot आहे. उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णय दि.१८.१०.२०१२ 
अन्वये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे धोरण घोषित 
करण्यात आले आहे. या धोरणास अनुलक्षून दि एशियन फिल्म फाऊंडेडन, मुंबई या संस्थेस १७ व्या थर्ड आय 
आशियाई चित्रपट महोत्सवासाठी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासनातर्फे रु.१०.०० लाख 
(रुपये दहा लाख फक्त) इतके अर्थसहाय्य खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


अटी : 


१. सदर महोत्सवासाठी करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाची 
जास्तीत जास्त प्रसिध्दी करणे आवश्‍यक राहील. (फलक / बॅनर लावणे, जाहिरातीमध्ये महाराष्ट्र 
शासनाचा लोगो प्रसिध्द करणे इ.) 

२. महोत्सवासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे आवश्यक राहील. 

३. सदर महोत्सवाच्या परीक्षक मंडळामध्ये शासनाच्या प्रतिनिधींचा MAST करणे आवश्यक राहील. 

४. मंजुर HIS अनुदान हे अनावर्ती असेल व शासनाच्या नेहमीच्या अनुदानासंदर्भातील अटी व शर्ती 
यांच्या अधिन राहून असेल. 

५. या अनुदानासंदर्भातील उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याचे आत सादर करणे बंधनकारक राहील. 

६. अनुदानाचा विनियोग केवळ मंजूर केलेल्या प्रयोजनार्थ व तात्काळ करण्यात यावा. तसे न केल्यास 
अनुदानाची रक्‍कम प्रचलित बँक व्याज दराने शासनास परत करणे बंधनकारक राहील. 

७. सदर महोत्सवाचा खर्च सनदी GST STH SA प्रमाणित करुन जमा-खर्चाचा तपशिल शासनास सादर 
करण्यात यावा. 

८. वरीलसर्व निकष / अटी यातील बदल, सुधारणा किंवा अर्थ लावणे याबाबतचे पूर्ण अधिकार शासनास 
राहतील व याबाबत शासनाने दिलेले sear अंतिम व संबंधितांवर बंधनकारक राहतील. तसेच याबाबत 
करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन्ही पक्षात वाद झाल्यास वादाचे निराकरण करण्याकरीता प्रधान सचिव 
(सांस्कृतिक कार्य) यांचा लवाद नेमण्यात येऊन त्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम तसेच दोन्ही पक्षांवर 
बंधनकारक राहील. तथापि, लवाद नेमल्यास कोणत्याही पक्षास न्यायालयात जाण्याची मुभा नाही. 
वरील अटी Wiss करार करण्यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आंचिम-२०१८/प्र.क्र.१०५/सां.का.१ 


९. सदर अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी १६ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाकरीता दिलेल्या 
अनुदानाबाबत उपरोक्त ६ ते ७ येथील पूर्ततांबाबत संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांनी प्रथम खात्री करुन 
घ्यावी व तदृनंतर १७ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट चित्रपट महोत्सवासाठी अनुदान वितरीत करावे. 

१०. आयोजक संस्थेला शासन निर्णय दि.१८.१०.२०१२ अन्वये घोषित धोरणातील सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. 

२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 

असून लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना या संबंधीची देयके आहरित करुन संवितरीत 

करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला संस्कृती 
प्रचाळन (०३) (०६) आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (२२०५ १५८१, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. ही मान्यता, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ २०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार व शासन निर्णय क्र.आंचिम २०११/प्र.क्र.१५८/सां.का.१, दि.१८ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये प्राप्त 
खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. प्रस्तावित खर्चासंदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (ओ(ब), ७(१ऑओ)(३) तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील अट क्र.१,२,३,४,५,१० ची पूर्तता होत असून उर्वरीत सर्व परिच्छेद व 
परिशिष्टातील अटी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२१२११४५१८९७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, गोवी वासी vilssRanrae 


Thorat 
Date: 2018.12.12 17:43:45 +05'30' 
(विलास रा.थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१ मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, एशियन फिल्म फाऊंडेशन, राजकमल स्टुडिओ, एस.एस.रोड, परळ, मुंबई -१२. 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (यांना उक्त 
अनुदानाची रक्‍कम अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील 
कार्यवाहीसाठी अग्रेषित ) 

१०) निवड नस्ती सां.का.१. 


) 
) 
) 
) 
4) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


